महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२२/प्र.क्र.२२४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २२ जून, २०२३ 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: निविआ ४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१, दिनांक २४.०३.२०२२ 


QI आदेठा 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये नियोजन विभाग, मंत्रालय(खुद्द) यांचा आकृतीबंध सुधारीत झाला आहे. 
नियोजन विभागाचा आकृतीबंध सुधारीत झाल्याने नियोजन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक पद अतिरिक्त 
ठरले आहे. यास्तव नियोजन विभागात कार्यरत असलेल्या श्रीमती नेहा हरिश तुरळकर, निवडश्रेणी लघुलेखक 
याच्या सेवा दि.०१.०६.२०२३(म.पू.) पासून सामान्य प्रशासन विभागाला परत केल्या आहेत. सबब, श्रीमती तुरळकर 
यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री / श्रीमती | निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नाव | सध्याचा विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
ie | २ ३ शिंक वश षु 
पिं श्रीमती नेहा हरिश तुरळकर (म) नियोजन विभाग । सामाजिकन्याय व fears सहाय्य विभाग 
(अतिरिक्त पद) 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. श्रीमती तुरळकर यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामध्ये 
तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. श्रीमती तुरळकर, निवडश्रेणी लघुलेखक यांचा दि. ०१.०६.२०२३(म.पू.) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या 
नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने करावी. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२२१९४६५८५९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK BABURAO 
MANE 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्रीमती ने.ह. तुरळकर, निवडश्रेणी लघुलेखक, नियोजन विभाग(अतिरिक्‍्त पद), मंत्रालय,मुंबई-३२. 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/ सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

2) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/ सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 

३) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


